कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.१४९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: 93 मे, २०२२ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्रक्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/४२०६९/२०२१, दि.२०.१२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००-१,१२,४००) या संवर्गातील 
खालील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 
त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. ।१.१.२०१८ नाव व सध्याची पदस्थापना वाटप नागरी सेवा मंडळाने 
क्र. | स्थित झालेला | दर्शविलेली पदस्थापना 
ज्ये.क्र. विभाग 
7 १००१ श्रीमाटीलळ विजय यादव, कृषि कोकण-२ | कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी, कार्यालय विभागीय कृषि 
मोखाडा जि.पालघर सहसंचालक, ठाणे 


२. Way पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. Way पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 
सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दि.०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून 
टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा 
विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या 
पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.१४९/१६ओ 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेझाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्डनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१३१६१२३५९२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL तापवत 


25.4.20-48807१571960857318821320338८189489385342023932200८3त80७ 
dd4563, pseudonym=B6E9ECA936BF 2CO3EE8B083F338E65F7AF 36F6CD, 


serialNumber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19427CAA 
(C5BDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
Date: 2022.05.13 16:15:04 +05'30" 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

१३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी 

१६. निवड नस्ती /१६अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


